आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
आदिवासी विकास विभागाच्या 
कार्यक्रम खर्चाच्या योजनांतर्गत 
निधी वितरण. (मागासवर्गीय 
कल्याण) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र. ०२/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय, विस्तार इमारत, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २५ मार्च, २०२३. 


वाचा :- 

१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२२/ प्र.क्र.४३ / अर्थ-३, दि.४.०४.२०२२, 
दि.८.०२.२०२३ व दि.१६.०३.२०२३. 

२. शासन निर्णय,आ.वि.वि.,क्र.बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.०२/ कार्यासन-६, दि.०५.०४.२०२२, 
दि.२२.०४.२०२२, दि.२६.०४.२०२२ व दि.०६.०५.२०२२, दि.३१.०५.२०२२, दि.२४.०६.२०२२, 
दि.२०.०७.२०२२, दि.८.०८.२०२२ व दि.२०.०९.२०२२, दि.३०.०९.२०२२, दि.१७.१०.२०२२, 
दि.१९.१०.२०२२, दि.१८.०१.२०२३ व दि.१७.०२.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन १ येथील दि.१६.०३.२०२३ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये सन 
२०२२-२३ या वर्षातील अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चातर्गत योजनांकरीता सुधारीत अंदाजात निधी 
वितरण मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच योजनांच्या विशिष्ट उद्दीष्टांकरीता सुधारीत 
अंदाजांच्या १०० % मर्यादेत उर्वरीत संपुर्ण निधी वितरणासाठी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि 
संनियंत्रण (BEAMS) वितरण प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध करून दिलेला आहे. या अनुषंगाने 
आदिवासी विकास विभागाच्या कार्यक्रम खर्चातील योजनांकरीता संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन 
निर्णयांन्वये यापुर्वी वितरीत केळेला निधी विचारात घेऊन उर्वरीत वितरणासाठी उपलब्ध निधी 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी क्र. टी-५ या खाली 
सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांतर्गत अर्थसंकल्पीत तरतुदींच्या 
रकाना क्रमांक ५ प्रमाणे निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आळा आहे. सदर 
वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाय योजना 
करुन खर्च करावा. 

3. विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या तरतुदी त्यांच्या 
अधिपत्याखाळीळ आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना तात्काळ वितरित कराव्यात. तसेच सदर 
शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र 
अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन 
करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


४. सदर निधी वितरण वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. येथील दि.१६.०३.२०२३ रोजीच्या शासन 
परिपत्रकान्वये १०० % मर्यादेत वितरणसाठी उपलब्ध करून दिलेला निधी, आयुक्‍तालयाकडून 
प्रस्तावित मागणी तसेच मंजूर सुधारीत अंदाज विचारात घेऊन करण्यात येत आहे. सदर 
उद्दीष्टांव्यतिरिक्‍्त इतर उद्दीष्टांखाळील सुधारीत अंदाजांच्या मर्यादेतील निधी मागणी प्रस्ताव 
नियंत्रक अधिकारी यांनी स्वयंस्पष्ट कारणमिमांसेसह शासनास तात्काळ सादर करावेत. 


५. सदर are निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन क्र.१ येथीळ शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


&. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१७१८०८३०६१२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by VUESING FATTESING VASAVE 
V | F | N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


stalCode=400032, st=Mah hy 


2.5.4.20=c4f0e8608020fad0064f5bd3c615be566 


6dcOaf54fcf5038cc18559d. 
9! =DDE30B7B971C12AC5E78F6BE2C6 


72CA11B7A98CI 


I Number=2182F4F20DAA6841 AB430B2FD8 


12E7B5D3A883E72EFA574CA5E29FF528BC8015, 
‘VUESING FATTESING VASAVE 


Date: 2023.03.25 17:39:01 +05'30' 


(वि.फ.वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
५. अपर आयुकत, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
६. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११. निवड नस्ती (का-६) 


oc “७ AD WO 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


(रू.हजारात) 
अ.क्र योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट २०२२-२३ सदर नियंत्रक अधिकारी 
क्रमांक साठीची शा.नि.न्वये 
अर्थसंकल्पिय वितरीत 
तरतूद करण्यात येत 
असलेली तरतूद 
| 9 | २ ३ | ok षु गी 


मागणी क्रमांक-टी-५ 


२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण 


7 (09)(09) आदिवासी विकास | ०१-वेतन ६००००० ३००००.०० | आयुक्‍त, आदिवासी 
AYA I-AA यंत्रणांचे विकास, नाशिक 
बळकटीकरण फकार्यक्रम wd) ०६-दुरध्वनी,वीज जै०९७० ३५८.०० 
(२२२५१३९३) ब पाणी 
एकूण २२२५ १३९३ ६१०००० ३०३५८.०० 

२ | (०२(२४ अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र | ०१-वेतन २८५००० १४२५०.०० | आयुक्त, आदिवासी, 
तपासणी (कार्यक्रम खर्ची(२२२५४१२२) संशोधन व प्रशिक्षण 

संस्था, पुणे. 

3 | (०१५९ आदिवासी मुलांसाठी व | १३-कार्यालयीन ६०००० १२०००.०० | आयुक्‍त, आदिवासी 
मुलींसाठी शासकीय वसतीगृह | खर्च विकास, नाशिक 
(कार्यक्रम खची (२२२५०७२५) 

४ | (०१(६० आश्रमशाळा समुह(कार्यक्रम | १३-कार्यालयीन १००००० २००००.०० | आयुक्त, आदिवासी 
खची (२२२५०७३४) खर्च विकास, नाशिक 

५ | भारत सरकारची मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती । ३४-शिष्यवृत्या ९००००० ४०५०००.०० | आयुक्‍त, आदिवासी 
(राज्य हिस्सा) (२२२५)९४१) /विद्यावेतने विकास, नाशिक 
एकूण-२२२५ १९५५००० ४८१६०८.०० 
एकूण मागणी क्रमांक-टी-५ १९५५००० ४८१६०८.०० 

VIUJESING Pele rae TN NEE ap 
FATTESING पा 
VASAVE कलन 17400240530 ता 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


